कारखाने अधिनियम, १९४८ मधील तरतुदीनुसार 
mired करण्यात येणाऱ्या प्रमाणक 
शल्यचिकित्सकांच्या प्राधिकृतीबाबतचे निकष 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- एफएसी-२०२३/प्र.क्र.२९८/कामगार-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, मंत्रालय,मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक:- ०६ मार्च, २०२४. 


संदर्भ:- १. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, शासन निर्णय क्र. एफएसी-२०२३/प्र.क्र.२९८/कामगार-४, 
दि. २९.०२.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक-: 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये कारखाने अधिनियम, १९४८ मधील तरतुदीनुसार प्राधिकृती 
करण्यात येणाऱ्या प्रमाणक शल्यचिकित्सकांच्या प्राधिकृतीबाबतचे सुधारित निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. 
या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक-३ “अर्ज करतेवेळी अर्जदाराचे वय ५८ वर्षापेक्षा अधिक असू नये.” 
याऐवजी “अर्ज करतेवेळी अर्जदाराचे वय ६० वर्षापेक्षा अधिक असू नये” अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 
तसेच मुद्दा क्रमांक-२२ “प्राधिकृती नूतनीकरण वयाच्या ५८ व्या वर्षापर्यंतच करता येईल. सदर व्यक्तीस 
वयाची ५८ वर्षपूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणक शल्यचिकित्सक म्हणून कार्य करता येणार नाही”, याऐवजी “प्राधिकृती 
नूतनीकरण वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंतच करता येईल. सदर व्यक्तीस वयाची ६० वर्षपूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणक 
शल्यचिकित्सक म्हणून कार्य करता येणार नाही”, अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 
सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०३०६१८३७४७३६१० असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DILIP APPASAHEB 
VANIRE 


(दिलीप आ. वणिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, उपमुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यंचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
) आयुक्‍त (कामगार),कामगार आयुक्‍तालय,वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,वांद्रे (पु) मुंबई -५१ 
९) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,वांद्रे (पु) मुंबई -५१ 
१०) उप सचिव (कामगार -४) उद्योग,ऊर्जा,खनिकर्म व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (कामगार-४), उद्योग,ऊर्जा,खनिकर्म व कामगार विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 


